अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या विनंतीनुसार बदल्या- 
2023 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

तारीख: २२ ऑगस्ट,२०२३ 
शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ या मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-"अ" यांची स्तंभ (३) मधील त्यांच्या 
सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणांवरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट ठिकाणांवर याद्वारे बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता | सध्याचे नियुक्तीचे | बदलीने नियुक्तीचा जिल्हा 

ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 

7 श्रीमती माधुरी नानाजी ठुसे । हिंगणघाट, जि. वर्धा चंद्रपुर 

२ कु. अरुणा सुदामराव वाठोरे बीड औरंगाबाद 

३ | श्री. अमित वासुदेवराव जुनघरे आर्वी, जि. वर्धा अमरावती 

४ | श्री. प्रकाश शालीग्राम सपकाळे | नाशिकरोड, जि. ठाणे 
नाशिक 

षु श्रीमती आम्रपाली वि. कस्तुरे कोल्हापूर पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोळ-१० 


र श्री. विशाल मन्नुलाल परदेशी चिखली, जि. नांदेड 
बुलढाणा 

७ | श्री. व्यंकटेश खंडेराव पोटफोडे । पारशिवनी, जि. परभणी 

नागपूर 

८ | श्रीमती वेज्षाली तुकाराम निरगुडे अकोला शहर सातारा 

९ श्रीमती वृषाली योगेश बडवे परभणी शहर सातारा 

शि ० श्री. अमर पंढरीनाथ ननावरे । कर्जत, जि. रायगड पुणे 

| q श्रीमती वेश्ाली रमेश खेरे यवतमाळ अकोला 

१२ श्रीमती आसावरी जोझी सोलापूर (हहर) कोल्हापूर 


२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय / मा. उच्च 
न्यायालय / मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांचे आदेश / निवडणूक आचारसंहिता इत्यादि गोष्टींचा 
विचार करुन उक्त अभियोक्त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
यांनी संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर 
करावा. 


४. सदर अभियोक्त्यांना बदली प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय असणार नाही. 
ष्‌. सदर BRA आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२१६५९३४९४२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.१०९/पोळल-१० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
HARESHWAR sis 

2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d 1 bd37af6d50b3277469ad6a9c55f 

42051469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B 
N A M D E O S A H A N E 50COD9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO 

SAHANE 

Date: 2023.08.22 17:01:28 +05'30' 


(हरेश्वर सहाणे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्रालय, मुंबई. 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्यामार्फत) 
१२.निवडनस्ती (पोल-१०) 


८० 8 SM > Kw ६० >? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


